Ee खिडकी १ अंक ४८ - १? आक्टोबर 
ale पृस्तक खिडकी । अंक १ आक्टोबर २०२२ 


^ माणसांसाठी जगातला सर्वात महत्वाचा प्राणी माणूम असणार यात काही नवल नाही. मात्र या विचारामुळे छ माणसाने पृथीवरची 


नेसरगिंक संपत्ती काहीच रोख न ठेवता वापरली, नासळी. मात्र जगात अशीही अनेक माणसे आहेत जी याच्या बरोबर उलट 
विचार करतात. प्राणी, पक्षी, वनस्पती, सूक्ष्म जीव यांना मोकळेपणाने जगायला मिळावं यासाठी झटत असतात. माणसांच्या 
काही जमाती निसर्गाशी समतोल राखून जगतात. ऑक्टोबरचा पहिला आठवडा "राष्ट्रीय वन्यजीव आठवडा" म्हणून साजरा 
केला जातो. त्या निमित्ताने पुस्तक खिडकी मधून निसर्गाशी घट्ट नातं असणार्‍या काही गोष्टी पाहू या 


खीचनचे पक्षीप्रेमी 
( जगगाधरन मेनन ) वाचू या 


राजस्थान मधील खीचन गावात हिवाळ्यात दर वर्षी सुमारे 
35,000 विशेष पाहुणे येतात. हे पाहुणे खूप लांबून, 


आपळ लाइक घर 


मंगोलिया, चीन इथून हिमालय पार करत, उडत, खीचन i 

मध्ये पोचतात. कोण असतील हे पाहुणे? कोणाकडे येत MS coos 
असतील? आणि एवढ्या लांब खीचन मध्ये का येत आपल्या अवतीभवती नजर ठाकळलीत, तर तुम्हाला 
असतील? त्यांची ही वेगळीच गोष्ट ऐकण्यासाठी चित्रावर कितीतरी प्राण्यांची आणि पक्ष्यांची घरं दिसतील. ते राहत 


क्लिक्‌ कर. असणार्‍या ठिकाणांची ही गोष्ट वाचण्यासाठी चित्रावर 


करु या * काय बरं बोलतील? 


बाहेर फिरताना कोणी मित्र, किंवा कोणी ओळखीचे भेठळे तर आपल्याला आनंद होतो, आपण त्यांच्याशी काही गप्पा मारतो, 
ख्याळीखुशाली विचारतो. आता समजा, एका घनदाट जंगलात फिरत असलेले एक अस्वल एका रानइकराला भेटले, किंवा 
झाडावरुन उड्या मारणारे शेकरु फांदीवर बसलेल्या खारुताईळा भेटले, तर ते एकमेकांशी काय बरं बोळतील? यांचा संवाद काय 
होईल? 

लिहून काढ आणि आम्हाला पाठव! याचे एक छोटेसे नाटुकलेही बसवून त्याचा विडिओ आम्हाला पाठवू शकता! 


पुस्तक परिचय र्‍ रानगोष्टी ( डॉ. राजा दांडेकर ) 


पूर्ण लहानपण जंगलात घाळवलेळा, प्राण्यांना जवळून अनुभवलेला माणूस, माणुसकी हरवलेल्या माणसांच्या 
जंगलात कसा बरं रमू शकेल? जंगलाच्या सोबतीने जगताना घरातले, बाहेरचे पशुपक्षी, झाडं यांनी माणूस म्हणून 
आपल्याला कसं घडवलं हे सांगणारे अनुभव डॉ. राजा दांडेकरांनी "रानगोष्टी" या पुस्तकात मांडले आहेत. उंदीर, 
मुंगूस, माकड, वनगायींपासून फुरशी, विंचू, वाघ, बिबट्यांपर्यंत अनेक प्राण्यांबरोबर घडलेले किस्से या पुस्तकात 
आहेत. पुस्तक वाचताना आपण आणि प्राणी यामधळी आपण मानलेळी सीमा आपल्या डोळ्याला खुपू लागते. 
निसर्गाचा भाग म्हणून आपण आपल्यासकट सर्व जीवांकडे प्रेमाने बघू शकतो याची जाणीव होते. 

उन्मेष प्रकाशनाचे है पुस्तक अगदी आवर्जून वाचा, आणि मुलांना वाचून दाखवा. 


जिज्ञासा किड्स, पुणे 


wwW.jidnyasaa.com | jidnyasakids@gmail.com |www.facebook.com/JidnyasakKids 


